महाराष्ट्र शासन 


email- jyotsna.arjun@nic.in क्र .कृषिआ- १०१९/प्र.क्र. ३१४/१६ओ 
amol.sakharkar@nic.in कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
दुरध्वनी क्र.०२२ २२०२६५४७ मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


हुतात्मा राजुगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २०१९. 


प्रति, 
श्री./श्रीमती 
(महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा-२०१८ च्या अंतीम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाद्वारे सर्व शिफारसपात्र उमेदवार) 


विषय :- महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ 
शैक्षणिक कागदपत्र पडताळणी/वैद्यकीय तपासणी/ चारित्र्य व वर्तणूक 
पडताळणी/विभागीय संवर्ग वाटप. 

संदर्भ - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. २१९३(२/२०१८/१४-ब, 
दि. ३१/१०/२०१९. 


महोदय/महोदया, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा (मुख्य) परीक्षा, 


२०१८ च्या निकालावर आधारीत परिविक्षाधीन महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ, गट-ब व गट-ब 
(कनिष्ठ) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी आयोगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये आपल्या नावाची 
शिफारस केली आहे. सदर शिफारशींच्या आधारे आपली या विभागात नियुक्‍ती करण्याची 
सर्वसाधारण कार्यवाही खालीलप्रमाणे राहील. 

२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्राप्त शिफारशीच्या अनुषंगाने वय, शैक्षणिक अर्हता, 
जात प्रवर्ग व वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र (NCL), प्राविण्य प्राप्त खेळाडू प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची पडताळणी सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केलेल्या वेळपत्रकानुसार व नमुद ठिकाणी करण्यात येणार आहे. तरी 
शिफारस पात्र सर्व उमेदवारांनी वेळापत्रकानुसार कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित राहावे. 

३. कागदपत्र पडताळणीवेळी उमेदवारांनी त्यांची सर्व मूळ प्रमाणपत्र सोबत आणणे 
आवर्यक राहील. तसेच सर्व प्रमाणपत्रांचे स्व-साक्षांकित दोन संच कागदपत्र पडताळणीवेळी 
संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्‍यक आहे. 

४. चारीत्र्य व वर्तणूक पडताळणीसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-क मध्ये जोडलेला साक्षांकन 
नमुना परिपूर्ण भरुन (दोन प्रतीत) प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणीच्या वेळेस सादर करावा. साक्षांकन 
नमुना ART व वर्तणुक पडताळणीसाठी आपल्याशी संबंधीत जिल्हा पोलीस अधिक्षक / पोलीस 
आयुक्त यांना पाठविण्यात येईल. 


शासन पत्र क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र. ३१४/१६ओ 


५. संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र शासन, सेंट जॉर्जेस हॉस्पीटल, मुंबई यांना आपली 
वैद्यकीय तपासणी आयोजित करण्यासाठी कळविण्यात आले आहे. वैद्यकीय तपासणीची वेळ व 
ठिकाण आपणास संचालक, आरोग्य सेवा किंवा संबंधीत विभागीय वैद्यकीय मंडळामार्फत 
कळविण्यात येईल. सदर वैद्यकीय तपासणीसाठी आपणांस स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल व 
तपासणी शुल्क स्वत: भरावे लागेल. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०१५ 
व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार आपण सोबतच्या परिशिष्ट-ब नुसार 
जोडलेल्या नमुन्यात दोन प्रतीत आपला विभागीय संवर्गाचा पसंतीक्रम नमुद करून कागदपत्र 
पडताळणीच्या वेळेस संबंधीत अधिकाऱ्याकडे जमा करावा. (रिक्‍त पदांची सद्यस्थिती कागदपत्र 
पडताळणीवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.) विभागातील विभागीय संवर्ग वाटप करतेवेळी 
असणारी रिक्त पदे, गुणवत्ता यादीतील आपला क्रमांक व आपण दिलेला पसंतीक्रम याआधारे 
आपणास विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात येईल. 

७. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अमागास (महिला) प्रवर्गातून शिफारस केलेल्या महिला 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (NCL) शासन निर्णय, महिळा 
व बालविकास विभाग, दिनांक १० एप्रिल, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पडताळणी करण्यासाठी 
खालील कागदपत्र पडताळणीच्या वेळेस दोन प्रतीत स्व-साक्षांकित करुन संबंधीत 
अधिकाऱ्यांकडे जमा करावीत. जेणेकरुन आपले नॉन क्रिमिळेयर प्रमाणपत्र सहआयुक्त, महिला 
व बालविकास, पुणे यांचेकडून पडताळणी करुन आपणास नियुक्‍ती आदेश देण्यासंदर्भातील 
पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करता येईल 


१) शासन निर्णय दि.२५.०५.२००१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिशिष्ट-२ चा अर्ज अथवा 

नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी भरलेला सेतू कार्यालयातील अर्ज 

२) नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सादर केलेली सर्व कागदपत्र 

३) उत्पन्नाचा दाखला 

४) वय, राष्ट्रीयत्व आणि वास्तव्याचा दाखला 

५) रेहान कार्ड 

६) उमेदवार विवाहित असल्यास विवाहनोंदणी दाखळा, राजपत्र आणि उत्पन्नाबाबतचे 

सर्व कागदपत्र पतीच्या नावाने असणे आवश्‍यक 
८. आयोगाने उपलब्ध करुन दिलेल्या यादीतील ज्या उमेदवारांची शिफारस गुणवत्ताधारक 
खेळाडू या आरक्षणातून केलेली आहे, त्यांनी शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
दि.१.७.२०१६ व दि.१८.८.२०१६ मधील तरतुदीनुसार दि. २७ मार्च, २०१८ रोजीचे किंवा 
त्यापूर्वीचे क्रीडा प्रमाणपत्र व त्यासंदर्भात विभागीय क्रीडा उप संचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीचा अहवाल कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र. ३१४/१६ओ 


९. दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ 
ऑक्टोबर, 2092 नुसार SADM नमून्यातील वैद्यकिय प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर 
करणे अनिवार्य राहील. 


१०. शिफारस केलेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र 
कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर करणे अनिवार्य राहील. 


११. विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती(क), भटक्या 
जमाती (ड) व इतर मागासवर्ग या वर्गवारीतून शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत 
गटात मोडत नसल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील अद्ययावत (दि.१.४.२०१६ ते दि.३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्नंतरचे ) प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर करणे अनिवार्य 
राहील. 


१२. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेताक २०१९१११४१२३०३८९१०१ असा आहे. सदर 
पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला] 


क a Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
DN: CN = Sugriv Sambhaji Dhapate, C = IN, S = 
सोबत बी वरीलप्रमाणे S u g r I V S a mM b h चै] I Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Agriculture And ADF Department 


D h apate Date: 2019.11.14 12:47:11 +05'30' 
(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र कृषि आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र. ३१४/१६ओ 


परिशिष्ट-अ 
महाराष्ट्र लोकसेवा दिनांक व वेळ कागदपत्र पडताळणीसाठी 
आयोगाने शिफारस उपस्थित राहावयाचे ठिकाण 
केलेला गुणवत्ता क्रमांक. 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ 
(गुणवत्ता क्र. १ ते १७) 


दि. २०/११/२०१९ 


सकाळी १०.०० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(गुणवत्ता क्र. १ ते ४०) 


दि. २०/११/२०१९ 


सकाळी ११.०० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(गुणवत्ता क्र. ४१ ते ८३) 


दि. २०/११/२०१९ 
दुपारी ०३.०० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(कनिष्ठ) (गुणवत्ता क्र.१ ते 
१००) 


दि. २१/११/२०१९ 
सकाळी ९.०० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(कनिष्ठ) (गुणवत्ता क्र.१०१ 
ते १५०) 


दि. २१/११/२०१९ 
दुपारी ०२.३० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(कनिष्ठ) (गुणवत्ता क्र. 
१५१ ते २५० 


दि. २२/११/२०१९ 
सकाळी ९.०० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
(कनिष्ठ) (गुणवत्ता क्र. 
२५१ ते २९९) 


दि. २२/११/२०१९ 
दुपारी ०२.३० वाजता. 


आत्मा सभागृह, दुसरा माळा, 
साखर संकुल इमारत, न.ता. 
वाडी, शिवाजी नगर, पुणे-५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन पत्र क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र. ३१४/१६ओ 
परिशिष्ट-ब 


१) शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्रक्र-१५६/कार्या-१२ 
दिनांक २८ एप्रील २०१५ 
२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 
कार्या-१२, F.C मे २०१५ 
३) शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्रक्र-१५६/कार्या-१२ 
दिनांक १६ जुलै २०१५ 
४) शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्रक्र-१५६/कार्या-१२ 
दिनांक १५ जुन २०१७ 


सोबतचा नमुना “a” (बंधपत्र) सरळसेवेने नियुक्‍तीसंदर्भात 


मी श्री/श्रीमती/कुमारी -------------------------एपपॅसॅससप््प् 
याव्दारे असे लिहून देतो/देते की, माझा -------------------------पप्फप्प््प 
----- पदावर सरळसेवेने नियुक्तीच्या निवडसूचीत समावेश असल्याचे मला क्र 
-पपप्प्पिणिणणणणणण दिनांक-------------- च्या Taras कळविले आहे. महाराष्ट्र कृषि 
सेवा गट-अ/गट-ब/ गट-ब (कनिष्ठ) पदावर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व 
विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली, २०१५ लागू असून माझी ---------------------- 
"पपप पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती झाल्यावर या नियमावलीतील 
तरतूदी मला लागू होणार आहेत. 

सदर नियमावलीतील तरतुदीच्या अनुषंगाने मी ---------------------------- 
oe पदावर सरळसेवेने नियुक्‍तीनंतर माझा पसंतीक्रम # 
------- या विभागीय सवर्गासाठी देत आहे. 
ठिकाण :- 


दिनांक :- (सही) 


# (2) नागपूर २)अमरावती ३) औरंगाबाद ४) कोंकण-१ ५) नाशिक ६) कोकण-२ व ७) 
पुणे यापैकी कोणताही एक विभागीय संवर्ग नमुद करावा) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


परशिषि््‌टि-क 


साक्षांकन नमुना /ATTESTATION FORM 


अलिकडील छायाचित्राची प्रत 


(4 सेंटीमीटर x ७ सेंटीमीटर) 


या आकाराच्या छायांकित 
प्रतीवर सही करुन ती 
जोडावी. 


Affix signed Passport size 
(S cmsx 7cms) 


Approx copy of recent 


photograph 


१ 


ढ्6 ताकीद 29 


या साक्षांकन नमुन्यामध्ये खोटी माहिती दिल्यास किंवा 
कोणतीही वस्तुस्थितीनिदर्शाक माहिती दडवून ठेवल्यास 
त्याला अपात्र ठरविण्यात येईल, आणि कोणत्याही राज्य 
शासकीय सेवेसाठी कायम अपात्र ठरेल. 


WARNING.- 


The furnishing of false information or suppression of any 
factual information in the Attestation Form would be 
disqualification and is likely to render the candidate unfit 
for employment under the Government. 


हा नमुना पूर्ण भरुन सादर केल्यानंतर, जर उमेदवाराला 
स्थानबध्द केले,अटक करण्यात आले, खटला चालविण्यात 
आला, हद्दपार करण्यात आले, दंडासाठी सिध्दपराध ठरला, 
मनाई केली दोषमुक्त इ. केले तर हा तपशील ज्यांना साक्षांकन 
नमुना अलिकडेच पाठविण्यात आला होता त्या प्राधिका-याला 
तात्काळ कळविला पाहिजे, असे करण्यात कसूर केल्यास 
वस्तुस्थितीनिदर्शक माहिती दडवून ठेवल्याचे समजण्यात 
येईल. 


If detained , arrested prosecuted, bound down, fines 
convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the 
completion and submission of this form, the details should 
be communicated, immediately, to the the authorities to 
whom the Attestation Form has been sent early, failing 
which it will be deemed to be 3 suppression of factual 
information 


कोणत्याही व्यक्‍तीने सेवेमध्ये असताना साक्षांकन नमुन्यात 
खोटी माहिती सादर केली किंवा वास्तविक माहिती दडवून 
ठेवल्याचे निदर्शनास आले तर ती व्यक्‍ती तिची सेवा समाप्त 
करण्यास पात्र ठरेल. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


If the fact that false information has been furnished or that 
there has been suppression of any factual information in 
the Attestation Form comes to notice at any time, during 
the service of a person, his services would be liable to be 
terminated. 


| पूर्ण नाव (ठळक अक्षरात, टोपण नाव आडनाव नाव 
(असल्यास) त्यासह (जर तुम्ही तुमच्या Surname Name 
नावात किंवा आडनावामध्ये केव्हाही बदल 
केला असल्यास किंवा त्यातील काही 
वगळले असल्यास कृपया तसे दर्शवावे.) 


Name in full [in block capitals] with 
aliases, if any [Please indicate if you 
have added or dropped in any stage, any 
part of your name or surname]. 


Q | सध्याचा संपूर्ण पत्ता (म्हणजेच गाव, ठाणे व 
जिल्हा किंवा घर क्रमांक,गल्ली /मार्ग/रस्ता 
आणि शाहरो. 


Present address in full [i.e. Village, Thana 
and District or House 
Number,Lane/Street/ Road and Town]. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


घरचा पुर्ण पत्ता (म्हणजेच गाव, ठाणे आणि 


जिल्हा किंवा घर क्रमांक,गल्ली/मार्ग/रस्ता 
आणि शहर आणि जिल्हा मुख्यालयाचे नाव). 


[a] Home address in full [i.e. Village, 
Thana and District or House Number, 
Lane/ Street/Road and Town and name of 
District Headquarters]. 


मूळचे पाकिस्तान/ बांग्लादेञाचे ( फार पूर्वी 
पूर्व पाकिस्तानचे ) रहिवासी असल्यास, त्या 
देशातील पत्ता आणि भारतीय संघराज्यामध्ये 
स्थलांतरीत झाल्याचा दिनांक. 


[b] If originally a resident of Pakistan/ 
Bangladesh (erstwhile East Pakistan) the 
address in that country and the date of 
migration to the Indian Union. 


आधार कार्ड क्रमांक (उपलब्ध असल्यास) 


Adhar Card No.(if available) 


पॅन क्रमांक(उपलब्ध असल्यास) 


PAN NO. (if available) 


राष्ट्रीयत्व 


Nationality 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


७ | (अ) जन्मदिनांक 


a. Date of Birth 


(ब) सध्याचे वय 


b. Present age 


(क) मेट्रीकमध्ये असतानाचे वय 


c. Age at Matriculation 


८ | (अ) जन्मस्थान, ज्या जिल्हा आणि राज्यात 
स्थित आहे तो जिल्हा व राज्य 


[a] Place of birth,District and State in 
which situated. 


(ब) तुमचा जिल्हा आणि राज्य 


[0] District and State to which you belong 
? 


क) तुमच्या वडिलांचा मुळ जिल्हा व राज्य 


९) District and State to which your father 
originally belong ? 


९ । (ओ तुमचा धर्म 


a. Your Religion 


(ब) तूम्ही अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
जमाती/ इतर मागासवर्गीय उमेदवार आहात 
काय ? (असल्यास होय/नाही.) 

b. Are you a member of a scheduled 


caste/scheduled Tribe /other Backward 
Classes? 


Answer Yes/No 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


| Oo 


मागील ५ वर्षात एकावेळी एक वर्षाहून अधिक काळापर्यंत ज्या ठिकाणी तुम्ही राहिला असाल त्या 


ठिकाणाचा तपशील . (निवासाच्या काळावधीसह) परदेशात राहिले असल्यास, (पाकिस्तानासह), 


वयाच्या २१ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी एक वर्षाहून अधिक काळपर्यंत wear असेळ तर 


त्या ठिकाणाचा तपशील द्यावा. 


Particulars of places [with periods of residences] where you have resided for more than one 
year at a time during the proceeding five years. In case of stay abroad [including Pakistan] 
particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the 


age of 21 years should be given. 


पासून पर्यंत संपूर्ण निवासी पत्ता (म्हणजेच | जिल्हा मुख्यालयाचे नाव 
1 ‘ गाव,ठाणे व जिल्हा किंवा घर | मागील रक्‍यानात नमूद केलेले 
From To : 
क्रमांक गल्ली/रस्ता/मार्ग आणि | ठिकाण 
Tex) 
Residential Address in full [i.e | Name of the District Head 
Village, Thana and District or Quarter of the place 
House Number, Lane/ Street/ | Mentioned in preceding 
Road and Town]. Column 
| १ 
ig ae (पूर्ण । राष्ट्रीयत्व । जन्मस्थान व्यवसाय, सध्याचा पत्र कायमचा 
नाव आणि (जन्माने व्यवहाराचा निवासाचा 
किंवा Place of नोकरी करीत 
टोपन नाव किंवा birth पत्ता (मागील पत्ता 
असल्यास त्याचे 
असल्यास । अधिवासाने) पत्ता बददलेळा | permanent 
पदनाम व Home 
त्यासह) असल्यास) 
कार्यालयाचा address 
Name in nes पत्ता Occupation | Present postal 
full & Nationality address(if 
if employed 
aliases if . : ; शी dead vive last 
( By birth & give designation a 
any Or by & official address) 
domicile) address 
अ) वडील 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


[a] Father 


ब) आई 


[०] Mother 


(क) 
पती/पत्नी 


[c] Spouse 


१२ 


मुलगा/मुलगी बाहेर देशात शिक्षणाकरिता अथवा राहण्यास गेले असल्यास त्याबाबतची माहिती 


Information to be furnished with regard to sons and / or daughters in case they are studying/ 


living in a foreign country. 


नाव 


Name 


राष्ट्रीयत्व जन्माने 
किंवा अधिवासाने 
Nationality by 


birth & or by 
domicile 


जन्मस्थान 


place of birth 


अध्ययनासाठी / 
निवासासाठी 


ज्या देशात गेला 
आहे तेथील पूर्ण 
पत्ता 
Country in which 


studying /living 
with full address 


मागील स्तंभात 
उल्लेख केलेल्या 
परदेशात 
केव्हापासून शिक्षण 
घेत आहात / 
राहात आहात तो 
दिनांक 
Date from which 
studying/living i 
the country 


mentioned in the 
previous column 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


१३ 


शैक्षणिक अर्हता, वयाच्या १५ व्या वर्षापासून शाळेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचे वर्ष व ठिकाण 
यासह शैक्षणिक अर्हता दर्शवावी. 


Educational Qualification showing places of education with years in Schools and colleges 


since 15 years of age. 


शाळा/महाविद्यालयाचे प्रवेशाचा दिनांक शाळा सोडल्याचा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
नाव व (पूर्ण पत्यासह) | दिनांक वर्ष 
Date of entering 
Name of Date of leaving Examination 
School/College with 
full address passed 


१5 


तुम्ही केद्र किवा राज्य शासन किंवा निमशासकीय किवा शासनवत नियम किंवा स्वायत्त संस्था किंवा 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम किंवा खाजगी संस्था किंवा संस्था या अंतर्गत पद धारण केले आहे काय किंवा 
कोणत्याही वेळी नियुक्ती करण्यात आली आहे काय? तसे असल्यास नियुक्तीच्या दिनांकासह संपूर्ण 
माहिती द्यावी. 


Are you holding or have any time held an appointment under Central or State Government or a 
semi Government or a quasi Government body or an autonomous body or a public sector 
undertaking or a private firm or institution ? If so, give full particulars with date of employment up 
to date 


कालावधी Period 


पासून पर्यंत धारण केलेले पद नियोक्त्याचे पूर्ण | नियोक्त्याचे पूर्ण 


नाव व पत्ता नाव व पत्ता 
From To (सेवायोजनाची वित्तलब्धी व 


स्वरूप) 
Designation emoluments& दि वचक च किता णा. 


nature of employment address of leaving previous 


employer service 


98 
(ब) 


जर यापूर्वीची नोकरी भारत सरकार/राज्य शासन/ भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या 
मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील उपक्रम / स्वायत्त संस्था/ विद्यापीठ, स्थानिकमंडळ याअंतर्गत 
असेल जर तुम्ही केंद्रीय नागरी सेवा (तात्पुरती सेवा ) याच्या नियम १९६५ च्या नियम ५ अन्वये एका 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


महिन्याची नोटीस देऊन नोकरी सोडली असेल तर तुमच्या विरूध्द किंवा तशाच तत्सम नियमान्वये 
कोणतीही शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात आली असेल किंवा तुम्ही सेवा समाप्तीची नोटीस दिली 
त्यावेळेस किंवा त्यानंतरच्या दिनांकास किंवा तुमची सेवा प्रत्यक्षात समाप्त करण्यापूर्वी या बाबी विषयी 
तुमचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते का? 


If the previous employment was under the Government of India/a State Government 
/undertaking owned or controlled by the Government of India or a State Government/and 
Autonomous body/University/Local body . 


If you had left service on giving a months notice under Rule 5 of the Central Civil Services 
(Temporary Service) Rules 1965,or any similar corressponding rules,were any disciplinary 
proceedings framed against you or had you been called upon to explain your conduct in any 
matter at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent dates before your 
service actually terminated? 


खालील रकान्यात होय किंवा नाही स्पष्ट नमुद करावे, काहीही नमुद न केल्यास होय असे समजून 


नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित करण्यात येणार नाही. 


१५(१) | अ । तुम्हाला आतापर्यंत कधीही स्थानबध्द ठेवले होते का? होय / नाही 
a Have you ever been kept under detention? Yes/No 
ब॒| तुम्हाला आतापर्यंत कधीही अटक करण्यात आले होते का? होय / नाही 
७. | Have you ever been arrested? Yes/No 


क | तुमच्या विरूध्द खटला दाखल करण्यात आला आहे HI?) होय/नाही 
(म्हणजे कोणत्याही न्यायालयात तुमच्या विरूध्द फौजदारी 
खटल्याबाबत दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले होते का? 


Cc Have you ever been prosecuted ? 
Yes/No 


S | हा साक्षांकन नमुना भरतेवेळी कोणत्याही न्यायालयात, sea | होय/नाही 
विरूध्द फौजदारी खटला प्रकरण प्रलंबित आहे का? 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


i Is any criminal case pending against you in any court of Law Yes/No 
at the time or filing up this Attestation form? 

इ | तुम्हाला न्यायालयाकडून कोणत्याही अपराधाबददल आतापर्यंत | होय/ नाही 
सिध्द अपराधी ठरविण्यात आले आहे का? 
Have you ever been convicted by a court of law for any 

e : Yes/No 
office? 

w | कोणत्याही झासन किंवा अन्य याअंतर्गत कोणतेही प्रशिक्षण /) होय/नाही 
संस्था यांनी कार्यमुक्त केळे / काढून टाकले / काढले आहे का? 
Whether discharged/expelled /withdrawn from any training 

f institution under the Government or otherwise? Yes/No 

ज | तुम्हाला कोणत्याही विद्यापीठ / कोणतेही इतर शौक्षणिक  होय/ नाही 
प्राधिकरण / संस्था ,यांनी काठून टाकळे आहे का? 
Have you ever 0९शा rusticated by any University or any 

8 | other educational authority / Institution ? ee 

च॒। तुम्हाला कोणत्याही लोकसेवा आयोग/ कर्मचारी निवड आयोग | होय/नाही 
यांनी त्यांच्या कोणत्याही परीक्षा / निवडीसाठी कधी प्रतिरोधित 
/अनर्ह ठरविले आहे काय? 
Have you ever been debarred / disqualified by any Public 

h_ | Services Commission/staff Selection Commission for any of Yes/No 
its examination / selection? 

दोन | वर नमूद केलेल्या प्रश्नापेकी जर कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर -“होय” असेल तर हा 
साक्षांकन नमुना भरतेवेळी सदर GCS अटक/ स्थानबध्दता/ दंड/ दोषसिध्दी/ 
शिक्षादेश/शिक्षा इत्यादी, आणि किंवा न्यायालय / विद्यापिठ / शैक्षणिक प्राधिकरण 
इत्यादी ठिकाणी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचे स्वरूप यांचा संपूर्ण तपशील द्यावा. 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


If the answer to any of the above mentioned question is ‘Yes’ give full 
perticulars of the case / arrest / detention/ fine / conviction/ sentence/ punishment 
etc. and or the nature of the case pending in the Court / University / Educational 
Authority etc., at the time of filling up this attestation form. 


टीप 


NOTES 


Uh 


तसेच या साक्षांकन नमुन्याच्या सुरूवातीस असलेला - “इशारा” देखील कृपया पहावा. 


Please also see the “WARNING ’ at the top of this Attestation Form 


दोन 


ii 


प्रत्येक प्रश्नाचे विनिदिष्ट उत्तर यथास्थिती होय/नाही मध्ये देण्यात यावे . 


Specific answers to each of the questions should be given by striking out' Yes' or' 
No' as the case may be 


१६ 


16 


च्या निवास भागातील दोन जबाबदार व्यक्तींची | १) ------------- 


नावे किंवा तुम्हाला ओळखणा-या दोन संदर्भी 
व्यक्तींची नाव: 


Name of two responsible persons of your र्क 


locality or two references to whom you are 
known. 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


शपथपत्र 


मी असे प्रमाणित करतो/करते की, माझी पूर्वगामी दिळेळी माहिती ही अचूक आणि 
माझ्या संपूर्ण माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी आहे. 


मी पूर्णपणे जाणीवपूर्वक सांगतो / सांगते की, हा नमुना भरताना खोटी माहिती 
पुरविली किंवा महत्वाची माहिती दडवून ठेवली तर या प्राधिकरणाला माझे नियुक्तीपत्र रद्द 
करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, आणि त्याचा परिणाम म्हणून मी देखील फौजदारी / नागरी 
/ वैध कारवाईस पात्र आहे. 


शासना अंतर्गत नियुक्‍ती होण्यासाठी माझ्या wader हानी पोहोचेल अशा 


परिस्थितीची मला जाणीव नाही. 
उमेदवाराची सही 
दिनांक 
ठिकाण 
DECLARATION 


I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of 
my knowledge and belief ॥ am fully aware that by providing false information or 
suppressing material information while filling this form, the authorities have full 
right to terminate my appointment letter and I am also liable for appropriate 
criminal/civil/legal action as a consequence. 


I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for 
employment under Government. 


Signature of the Candidate 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ 


(कार्यालयाने भरावयाचे) TO BE FILLED BY THE OFFICE 


१. नियुक्ती प्राधिका-याचे नाव, पदनाम आणि संपूर्ण पत्ता ------------------- 


Name , Designation and full address of the appointment authority. ----------- 


2. विचारात घेतलेले उमेदवाराचे पद. ------------------------ 


Post for which the candidate is being considered. _------------------ 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


